पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई, राज्यस्तरीय 
छाननी समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या 
नियुक्त्या रद्द करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :-मपुवि-२०२०/प्र.क्र.१७/सां.का.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जानेवारी, २०२० 


वाचा : शासन निर्णय क्र.मुपवि-२०१५/प्र.क्र.७६/सां.का.२, दिनांक २६ जून, २०१५ 


प्रस्तावना : 

राज्यातील अनेक संस्था, संघटना, महाविद्यालये, विद्यापीठे, ग्रंथालये, वस्तुसंग्रहालये व 
खाजगी व्यक्‍ती यांच्याकडे राष्ट्रीयदृष्टया महत्वाची कागदपत्रे आहेत. सदर महत्वाच्या व दुर्मिळ 
कागदपत्रे/पुस्तके यांचे जतन करण्यासाठी राष्ट्रीय पुरालेखागार, भारत सरकार, नवी दिल्ली 
यांच्याकडून अर्थसहाय्य केळे जाते. याबाबतच्या प्रस्तावाची छाननी/तपासणी करण्यासाठी 
राज्यस्तरीय छाननी समिती (State Leveal Screening Committee) गठीत करण्यात आली होती. 
या समितीवरील सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय : 

या शासन निर्णयान्वये पुराभिलेख संचाळनालय, मुंबई, राज्यस्तरीय छाननी समितीवर नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या खालील सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात येत आहेत. :- 


अ.क्र. | नांव पदनाम 
fa : डॉ.मंजिरी कामत अझासकीय सदस्य 
२. प्रा.डॉ.भावना पाटोळे अशासकीय सदस्य 
३. श्री. अ.का.खराडे अशासकीय सदस्य 
२. पुराभिळेख संचालनालय, मुंबई, राज्यस्तरीय छाननी समितीवरील सर्व अशासकीय सदस्य 


/स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्त्या हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून रद्द होतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपुवि-२०२०/प्र.क्र.१७/सां.का.२ 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००१२११४४९३०५०२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sawant Balasaheb 


Ishwar 
Date: 2020.01.21 14:50:33 +05'30' 
(बाळासाहेब ईश्वर सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. प्रधान सचिव (सां. का.) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई. 
) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


उप सचिव, (सां.का./आस्थापना) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, पुराभिळेख संचालनालय, मुंबई 

१०) सर्व अशासकीय सदस्य, (संचालक, पुराभिलेख संचालनालयामार्फत) 

99) निवड नस्ती (सां.का-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


